शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून नवीन 
महाविद्यालयांकरिता इरादापत्र देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मान्यता-२०२२/(११४/२२)(२)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ जुले, २०२२. 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, 
दि. १५.०९.२०१७. 
२. याचिका क्र. 4989/2022 व याचिका क्र. ५१९८/२०२२ प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुबंई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे दिनांक १०.०६.२०२२ रोजीचे आदेश. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ आणि संदर्भाधीन 
दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील सर्व अकृषी 
विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात इरादापत्र 
मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले आहेत. सदर प्रस्तावांची संदर्भ क्र. १ येथील 
शासन निर्णयान्वये तपासणी करण्यात आली आहे. सदर तपासणीमध्ये काही ठिकाणी एका बिंदूकरीता 
एकापेक्षा अधिक प्रस्ताव निकषांची पुर्तता करीत होते. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ 
मधील कलम १०९ (3) (घ) मध्ये खालील प्रमाणे तरतुद विशद करण्यात आलेली आहे. 

इयदापत्र WIN व्यवस्थापनाची योग्यता तपासुन राज्य शासनास आपल्या PRIA 

स्वेच्छानिर्णयानुसार योग्य व SAT वाटेल त्याप्रमाणे AM TRAM इरादापत्र देता येईल. असे नमूद केले 
आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (३) (घ) नुसार शासनास 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालील विवरणपत्रात नमूद महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या 
खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर इरादापत्र मंजूर करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. क्र. संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व । विद्याशाखा/ 
पत्ता अभ्यासक्रम 
मुंबई विद्यापीठ 
7 - . | वर्तक नगर शिक्षण मंडळाचे वर्तकनगर १) बी. ए. (०-१२०) 
नगर शिक्षण मंडळाचे कळला, विज्ञान व 2) बी. कॉम. (0-920) 


वाणिज्य महाविद्यालय पोखरण रोड नं १, ।३) बी. एस्सी (0-920) 
एच. पी. गॅस गोडाउन जवळ, वर्तकनगर, 
ठाणे (प), जि ठाणे- ४०० ६०६. 

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई. 
2. शि . | श्री साई बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था नांदेड | asx ऑफ डिझाईन 
राजमुद्रा वुमंस कॉलेज ऑफ बी डीझाईन 
माळेगाव रोड भवितव्य नगर सिडको रोड 
नांदेड 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(२/मशि-४ 


अ.क्र. |W. संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व । विद्याञ्ञाखा/ 
पत्ता अभ्यासक्रम 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 
३. शि . श्री. नेमीनाथ जेन ब्रम्हचार्याश्रम, नेमीनगर | मानवविज्ञान 
एस. एन. जे. बी. विधी कॉलेज, चांदवड, | बॅचलर ऑफ लॉ (एल.एल.बी.) 
ता. चांदवड, जि. नाशिक - ४२३ १०१. 
४. २. | डॉ. डी. वाय पाटील युनिटेक सोसायटीचे । मानवविज्ञान 
युनिटेक विधी महाविद्यालय, ताथवदे, बॅचलर ऑफ लॉ (एल.एल.बी.) 
पीसीएमसी, ता. पिंपरी चिंचवड ३ वर्षे 
(महानगरपालिका हद्द) जि. पुणे - ४११ 
०३३. 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
प. i . | aa मोतीराम महाराज सेवाभावी संस्था | कला, बी.एस्सी विद्यापीठाने 
प्रस्तावित ज्ञानदिप कला वाणिज्य व | शिफारस केलेल्या 
विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालय मरडसगांव | अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
ता. गंगाखेड जि. परभणी 
२. अटीवशर्ती- 

१. शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात येणारे 
इरादापत्र हे कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील. 

२. सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी विहित 
अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याच्या दृष्टिने दिलेले असल्याने, या इरादापत्रामुळे संस्थेस नवीन 
महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्या शिवाय महाविद्यालय 
सुरु करता येणार नाही. 

३. शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र निकटतम 


पुढील वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व शातींच्या आधारे 
इरादापत्र देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शातींची पूर्तता करुन त्याबाबतचा अनुपालन 
अहवाल अंतिम मान्यता मिळण्याकरीता आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रासह विद्यापीठास 
सादर करणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतूद लक्षात घेता, शासन निर्णय 
दि. १५ सप्टेंबर,२०१७ अन्वये अंतिम मान्यतेची कार्यपध्दती स्पष्टपणे विशद करण्यात 
आलेली आहे. अधिनियमातील तरतूदीनूसार व सदर कार्यपद्धतीनुसार इरादापत्र प्राप्त संस्था 
इरादापत्राच्या अटी व शार्ती पूर्ण करतात त्यांनी विद्यापीठाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सर्व 
कागदपत्रासह अर्ज करावा व विद्यापीठांनी सर्व पात्र अर्जदार संस्थेचे अर्ज व त्यासोबतचा 
अनुपालन अहवाल मंजुरीच्या शिफारशीसह परिशिष्ट “क” व प्रपत्र “ब” व त्यासोबतच्या 
कागदपत्रासह शासनाकडे सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(२)/मशि-४ 


४. नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छूक संस्थेने 
इरादापत्रातील अटी व शर्तीची पूर्तता केळी असल्याचा अनुपालन अहवाल संबधित 
विद्यापीठाकडे दाखल करावा. त्यासोबत परिशिष्ट “क” मध्ये नमूद केळेळी कागदपत्रे 
जोडण्यात यावीत. 
५. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ Helles HSA १०९ (३) (च) अंतर्गत 
परंतुकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खंड (ड) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, जर 
व्यवस्थापन इरादापत्रातील Aca अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र व्यपगत 
झाल्याचे समजण्यात येईल. 
६. सदर महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची 
प्रक्रिया सुरु करु नये. 
७. सदर महाविद्यालयास वरील विवरणात नमूद अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय सुरु करण्यास 
इरादापत्र हे संबधित विद्यापीठातील अधिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या धारणेतून देण्यात येत 
आहे. विद्यापीठाने याबाबत खातरजमा करावी. 
८. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत इरादापत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नयेत. 
अशा प्रकारे प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यास या संदर्भातील कायद्यातील तरतुदीनुसार 
कारवाई करण्यात येईल व इरादापत्र रद्द करण्यात येईल. 
९. महाविद्यालयामध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करताना The Rights of Persons with 
Disabilities Act, २०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भातील वेळोवेळी विहित केलेल्या 
निकषानुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील याची 
खातरजमा करण्यात यावी व अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता अहवाल सादर करतांना या 
संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 
१०. राज्य क्रीडा व युवा धोरण २०१२ च्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण, शासन 
निर्णय दिनांक २५.०७.२०१३ मधील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 
३. विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करताना संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धती व निकषांचे पालन करावे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०७१५१११३१५४००८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 
IN, o=Government Of Mahar 


DN: ¢=IN, o= Of Maharashtra, ou=HIGHER & 
D A T ण A T RAYA TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


la 7 
2.5.4.20=4 '1ed7¢5650383de2d3bd4939feb17be94c77ddf9380bf 


e3d4afl 1393, 
serialNumber=6c5292c043ebba90984d77378c6e4fb506d9694e3e8 


f08dd386c5d3f42e79b10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 
Date: 2022.07.15 20:17:55 +05'30' 


(द.रा.कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(२/मशि-४ 


३. प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.), मंत्रालय, मुंबई 
. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 
६. सर्वविभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
विशि-३/विशि-४ कार्यासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई- ३२ 
. संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
९. निवडनस्ती (मशि-४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


